Reg . No. NPCITY/ 236 / 2015 - 17 


N 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक ८ ] 


बुधवार , फेब्रुवारी १, २०१७/ माघ १२ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ६२ . ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरिक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


लखापार 


भाग १- अ ( असा .) ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ५७ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
वाचा :- ( १ ) मा . मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ , नागपूर रिट याचिका क्र . ६८५२/२०१६ व ६६१५ / २०१६ मध्ये दिनांक २३-०१- २०१६ रोजी 

पारित केलेला एकत्रित आदेश . 
( २) राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र रानिआ-जिपपंस - २०१६-प्र . क्र ५० - का - ७ दिनांक २५ जानेवारी , २०१७ . 
( ३ ) मा . विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग , अमरावती यांचे पत्र क्र . अ . का .- आस्था -निवडणूक - कावि- १०२ - १७ दिनांक ३० - ०१- २०१७ . 


क्रमांक अका-जिपपंस- कावि - १४२ - २०१७ . 


यवतमाळ जिल्हा परिषद निवडणूक विभागाची अंतिम अधिसूचना परिशिष्ट १२ ( अ ) दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली 
आहे. यवतमाळ जिल्ह्याअंतर्गत ६१-विडूळ सर्वसाधारण ( महिला ) संबंधात ६८५२ - २०१६ प्रमाणे रिट याचिका दाखल झाल्याने मा . मुंबई उच्च 
न्यायालय , नागपूर खंडपीठ यांनी रिट याचिका क्र . ६८५२- २०१६ प्रकरणात दिनांक २३ जानेवारी २०१७ रोजी आदेश पारित केल्यानंतर , संदर्भीय पत्र 
क्र . ( २) दिनांक २५ जानेवारी २०१७ अन्वये राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांनी दिलेल्या सुधारित कार्यक्रमानुसार यवतमाळ जिल्ह्यातील खालील 
६ निवडणूक विभागांच्या आरक्षण बदलाबाबतची जाहीर सूचना दिनांक २५ जानेवारी २०१७ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. संदर्भीय क्र . (३ ) अन्वये 
आदेश पारित झाल्यानुसार खालील अनुसूचिमधील स्तंभ (३) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे स्तंभ ( १) मधील निवडणूक विभागाच्या महिला आरक्षणामधील बदल 
याद्वारे अंतिम करण्यात येत आहे . 


अनुसूची 


निवडणूक विभागाचा क्रमांक व नांव 


सन २०१७ करीता नव्याने अंतिम केलेले आरक्षण 


दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी अंतिम 

प्रसिद्ध करण्यात आलेले आरक्षण 


( २ ) 


( १ ) 
९-कुंभा-मार्डी 


सर्वसाधारण 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


१३ - घोन्सा- कायर 


सर्वसाधारण 


सर्वसाधारण ( महिला) 
सर्वसाधारण 


२८ - वटफळी 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


अ - एक- अ- १-( १६५९ ) 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १ , २०१७/ माघ १२ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
३२- लाडखेड सर्वसाधारण ( महिला ) 

सर्वसाधारण 
३८ - देऊरवाडी बु.- सुकळी सर्वसाधारण 

सर्वसाधारण ( महिला) 
६१-विडुळ सर्वसाधारण ( महिला ) 

सर्वसाधारण 
दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१६ च्या अनुसूचिमधील स्तंभ क्र . ( २ ), ( ३ ) ( अ ), ३ ( ब ) मध्ये कोणताही बदल नाही . 


यवतमाळ : 
दिनांक ३१ जानेवारी २०१७ . 


सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ. 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५८ . 


क्रमांक अ . का .-जिपपंस- कावि- १२५७ - २०१७. 


(३ ) 


महाराष्ट्र शासनाने यवतमाळ जिल्ह्यामधील अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या 
जमातीसह ) महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग या मधील महिलासंह ) राखुन ठेवावयाच्या पंचायत समिती 
सभापती पदांच्या आरक्षणाची सोडत दिनांक १९ जानेवारी २०१७ रोजी काढण्यात आली असून ती खालील अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे आहे . या 
अधिसूचनेप्रमाणे केलेले सभापती पदाचे आरक्षण सध्या सुरु असलेल्या कालावधीनंतर पुढील अडीच वर्षाचा कालावधी करीता राहील . 

अनुसूची 
अ . क्र . पंचायत समितीचे नांव 

आरक्षण 

महिलाकरिता आरक्षित 
( २ ) 

( ४ ) 
महागांव 

अनुसूचित जाती 
बाभुळगांव 

अनुसूचित जाती 

महिला 
यवतमाळ 

अनुसूचित जमाती 
घाटंजी 

अनुसूचित जमाती 

महिला 
कळंब 

अनुसूचित जमाती 

महिला 
आणि 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
पुसद 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

महिला 
वणी 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

महिला 
राळेगांव 

सर्वसाधारण 
मारेगांव 

सर्वसाधारण 
दिग्रस 

सर्वसाधारण 
उमरखेड 

सर्वसाधारण 
झरीजामणी 

सर्वसाधारण 

महिला 
सर्वसाधारण 

महिला 
दारव्हा 

सर्वसाधारण 

महिला 


नेर 


केळापूर 


यवतमाळ : 
दिनांक १९ जानेवारी २०१७ . 


सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI = 400 004 . 


